महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 

वर्ष - ११ , अंक - २४ ] 

शुक्रवार , जुलै १ , २०२२ / आषाढ १० , शके १ ९ ४४ 


सत्यमेव जयते 


या ऐवजी 


असाधारण क्रमांक २४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


महापालिका आयुक्त यांजकडून 

पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०२२ 

प्रभागनिहाय आरक्षण 
शुद्धिपत्रक 

क्रमांक मआ / नि / ३७१ / दुरुस्ती / २०२२. - मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / मनपा -२०२२ / प्र . क्र . २६ / 
का . ५ , दिनांक २३ मे २०२२ अन्वये शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम प्रभाग रचनेमधील पुणे महानगरपालिकेची प्रभागनिहाय अंतिम आरक्षण 
अधिसूचना दिनांक १३ जून २०२२ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ असाधारण , क्रमांक २१ , मधील पृष्ठ १३ ते १८ वर प्रसिद्ध करण्यात 
आलेली आहे . 


६० 


त्या अधिसूचनेतील पृष्ठ क्रमांक १४ वरील प्रभाग क्रमांक ६ चे नावात आणि पृष्ठ क्रमांक १५ वरील अनुक्रमांकात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात 
येत आहे . 


६२ 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


पृष्ठ क्रमांक १४ वरील प्रभाग क्रमांक ६ चे नाव 
प्रभाग क्रमांक ६ , पश्चिम खराडी वडगावशेरी 

आणि पृष्ठ क्रमांक १५ वरील अनुक्रमांक 


परिशिष्ट 


असे वाचावे 


प्रभाग क्रमांक ६ , वडगावशेरी- रामवाडी 


[ पृष्ठ १ 


६० 


६१ 


विक्रम कुमार , 
महापालिका आयुक्त , 

पुणे महानगरपालिका , पुणे . 


पुणे , २ ९ जून २०२२ . 

एच -१० ९ , भाग एक - अ ( असा . ) पु . वि . पु . – २४ 

( १ ) 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


